सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १४ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३३५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 

३५४ 


१ 

जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना 


J 


औ . भाग १-१४ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव क्र . ०५ पांढरी ता . आष्टी जि . बीड . साठी भुसंपादन 
दिनांक : - ३१/०३/२०२३ 

क्रमांक - प्र.अ . / भुस . / कावि .०२ / ११ . - ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 


३३५ 


[ पृष्ठे २३ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १५ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १७ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


३३६ 


१ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०५ पांढरी ता.आष्टी जि . बीड 

अ.क्र . 

स.न. / ग.नं. 


३ 


४ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२२ 


३२५ 


३२५ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०५ पांढरी ता.आष्टी जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०५ पांढरी ता . आष्टी जि . बीड 
या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - जलसिंचन , इतर सार्वजनिक हितार्थ 


एकूण 


हे . आर . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.९ ३ 


०.०८ 


०.०४ 


०.०८ 


०.२० 


०.१८ 


०.१७ 


०.०४ 


०.२८ 


०.१५ 


०.१६ 


०.१० 


०.०७ 


०.०८ 


०.०४ 


०.०४ 


०.०४ 


०.० ९ 


०.० ९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०५ पांढरी ता.आष्टी जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


अ.क्र . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - पाटोदा 

ठिकाण : - ३१/०३/२०२३ 


जिल्हाधिकारी बीड , करीता , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


२ 


उपविभागीय अधिकारी परतूर यांजकडून 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

, 


प्रारंभीक अधिसूचना 

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील 
अधिसुचना : 


दिनांक २८/०३/२०२३ 


जाक्र २०२३ / भूसंपादन / सिआर . - ज्याअथी भूसंपादन , पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०३ चा ३० ) कलम ३ च्या खंड ई च्या व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकिय 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / ११ / २०१४ / प क्र ७७ / अ 
२ / दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे ) यापुढे असे अधिसुचित केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्या अर्थी अधिसुचने नुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांस या सोबत जोडलेल्या अनुसची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 
भरण्याची शक्यता आहे असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीने याव्दारे असे 
अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या 


३३७ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत 
जोडलेल्या अनूसुचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी आता असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती अधिसुचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा ही व्यवहार करणर नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणता ही भर 
निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाचा 
मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीची कारणे 
लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातूर सुट 
देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचं बध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा नुकसानीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूसंपादन व 
पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात 
आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे 
भूमी अभिलेखाच्या अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व ते 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( ग ) ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन परतूर जिल्हा जालना यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


३३८ 


अनुक्रमांक 

०१ 

०२ 

०३ 

०४ 

०५ 

०६ 

०७ 

०८ 

० ९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ . 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची १ 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : वांजोळा तालुका मंठा जिल्हा जालना 


भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

१२ अ 

१२ क 

१२ क 

१६ ब 

१६ ब 

१६ ब 

१ ९ / १ / अ 

१ ९ / १ / अ 

१ ९ / १ / ब 

१ ९ / १ / ब 

१ ९ / २ 

१ ९ / २ 

२० / २ / अ 


२२ 

२३ अ 

२३ ब 

२३ ब 

२३ ब 

२६/१ पैकी 

२८ / अ पैकी 

२ ९ अ पैकी 

३० अ पैकी 

३० ब पैकी 

३१ ब पैकी 

३१ ब पैकी 

३१ ब पैकी 

३२ अ पैकी 

३२ अ पैकी 


३४ क पैकी 

३६ पैकी 


अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 

०.९ ५ 

०.२१ 

०.०२ 

१.६ ९ 

१.८२ 

०.८५ 

०.१६ 

०.१६ 

०.४१ 

०.४८ 

१.४१ 

०.३६ 

०.३५ 

०.७५ 

०.२२ 

०.१३ 

०.१३ 

०.१३ 

१.१७ 

०.५३ 

०.३४ 

०.१० 

०.०१ 

०.०२ 

0.30 

०.०८ 

०.१७ 

०.२१ 

०.२४ 

१.२० 


भाग १ - पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


अनुक्रमांक 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


पंकत्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र , १६ २२ , शके १ ९ ४५ 

भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र ( हे आर ) 

३६ पैकी 

०.८ ९ 

३८ पैकी 

0.84 

०.०८ 

१.०० 

०.४६ 

०.५८ 

०.९९ 

०.६१ 

०.५० 

०.९ ३ 

०.५८ 

०.६० 

१.७८ 


पातळी वाढेल . 


समाजास मिळणारे लाभ 


३८/१ पैकी 

३८/२ पैकी 

३८/२ पैकी 

३८/४ पैकी 


३८/४ पैकी 

३८/४ पैकी 


३८/३/५ पैकी 

३८/३/५ पैकी 

३८/३/५ पैकी 

३८/३/५ पैकी 

३८/३/५ पैकी 

४३ अ पैकी 

४४ पैकी 

४४ पैकी 

४५ पैकी 

४६ अ पैकी 

४६ अ पैकी 

एकुण 


i 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


२.३४ 

१.७४ 

०.२५ 

१.५७ 

०.२० 

०.७३ 

३०.९ ५ 


निम्न दुधना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता नविन भूसंपादन मौजे वांजोळा 

तालुका मंठा जि जालना 

मौजे वांजोळा तालुका मंठा जि जालना येथील निम्न दुधना प्रकल्पातील बुडीत 
क्षेत्रात नव्याने भूसंपादीत वरील प्रमाणे गट क्र मधुन एकुण क्षेत्र ३० हे ९ ५ आर 
जमीन संपादीत करणे बाबत 


मौजे वांजोळा तालुका मंठा जिल्हा जालना येथील वरील प्रमाणे गट मधुन 
३०.९ ५ क्षेत्र निम्न दुधना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र संपादीत केल्यामुळे पाण्याची 


अनुसूची ३ 


३३ ९ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे 

सदरचा प्रकल्प निम्न दुधना या प्रकल्पासाठी वरील गटातील शेतक - यांच्या जमीनीत पाणी आज असल्यामुळे जमीन संपादन करण्यास 
शेतक - याचे संमती आहे . 


३४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आलेली आहे . लागू नाही . 


ब ) 


अनुसूची -५ 


अ ) मौजे वांजोळा ता मंठा जिल्हा जालना वरील प्रमाणे गट क्रमांक 
मधुन ३० हे ९ ५ आर जमीन संपादीत करण्यात येत आहे . सदर अधिसुचने 
व्दारे ज्या जमीनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
आवश्यकता भारण्याचा संभव आहे . त्यामुळे या कायदयाच्या कलम ११ चे 
उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे . प्रारंभीक 
अधिसुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत हितसंबधीत व्यक्तींना उपविभागीय 
तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जिल्हा जालना यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नांदविता येतील . 


प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 
निरंक 


क ) 

ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
तो आदेश क्रमांक निरंक 


टीप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर 
जिल्हा जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आलेला आहे . 


भाउसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना . 


भाग १ - पुरवणी 


३ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अहमदपूर यांजकडून 
अधिसुचना 

( भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 
अन्वये ) 


दिनांक : १३/०३/२०२३ 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०१. ज्या अर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वनविभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ अ -२ 
दि . १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोट कलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकराचा वापर करून असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या भूसंपादना 
बाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हाचा जिल्हाधिकारी 
या कायद्याने अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


ज्या अर्थी सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी लातूर हे समुति 
शासन असल्याचे आहेत . त्याअर्थी परिशिष्ठ १ मध्ये नमुद जमीन ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यक्ता आहे किंवा 
आवश्यक्ता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ठ 
२ मध्ये करण्यात आलेला आहे . त्या अर्थी सदर काद्याच्या कलम ११ 
उपकलम १ अन्वये अधिसुचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
सादर जमीन संपादनाची आवश्यक्ता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ठ ३ मध्ये भूसांदनामुळे विस्थापित कुंटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनीर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि ज्याअर्थी परिशिष्ठ ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनीर्दिष्ट करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी परिशिष्ठ ५ मध्ये सदर काद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
अन्वये पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आलेला आहे . 


त्या अर्थी सदर काद्याच्या कलम ११ उपकलम ४ अन्वये असे 
जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्दी झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर काद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचने मध्ये विनीर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाचा विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलवाजवनीतून अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल परंतु 
आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी या व्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ उपक्रम ५ अन्वये व भूमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या 
हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ चे कलम ३ अन्वये जिल्हाधिकारी विहित 
करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती 
घेईल आणि ज्याअर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , लातूर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , अहमदपूर यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पडण्यासाठी प्राधिकृत करत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


परिशिष्ट -१ 

मौ . टाकळगांव व मौ . येस्तार येथील उध्दव मानार उपसा सिंचन योजना डावा कालवा क्र . १५४४६ ते १५७१० मी . अतिरिक्त ता . अहमदपूर 

जि . लातूर 

भूसंपादन किंवा 


१ . 


२ . 


शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ : चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरणपत्र . 

प्रयोजनाचे नाव 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


मौ . टाकळगांव शे . 

मौ . येस्तार 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

समाजाला होणारे लाभ 


१ 


गट क्र . 


कालवा 


१३० 


८ ९ 


एकूण 


पुनर्वसन बाबीचे विवरण 

गावाचे नाव मौ . टाकळगाव शे . व मौ . येस्तार ता . अहमदपूर जि . लातूर 

स.नं. / ग्ट नं . 

लागू नाही 


परिशिष्ट -२ 


O 


, 


मौ . टाकळगांव व मौ . येस्तार येथील उर्ध्दव मानार उपसा 

सिंचन योजणा डावा कालवा क्र . १५४४६ ते १५७१० मी . अतिरिक्त 

ता . अहमदपूर लातूर 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


परिशिष्ट -४ 


०.२१ आर 


मौ . टाकळगांव व येस्तार येथील जमीन बारमाही बागायतीसाठी 

व कायमस्वरूपी जमीन ओलीता खाली येणार आहे . 

परिशिष्ट -३ 


०.५५ आर 


०.७६ आर . 


३४१ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकारणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३/०३/२०१५ चे राजपत्र 
प्रसिध्दी महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र . ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . 

टीप- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अहमदपूर यांचे कार्यालयात निरक्षन करता येऊ 


३४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

: 


प्रशासकाचे नाव 


ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकीय 


दिनांक – १३/०३/२०२३ 


४ 


परिशिष्ट -५ 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक्ता आहे किंवा आवश्यक्ता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभ अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अहमदपूर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

ठिकाण- अहमदपूर 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( समन्वय ) विभाग , लातूर . 

प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता जिल्हाधिकारी कार्यालय , लातूर . 

मा . जिल्हाधिकारी , लातूर यांचे आदेश क्र . २०२२ / भूसंपादन / समन्वय / प्रस्ताव / नियुक्ती केली ते नमूद 
करावे . सीआर -१८४ दि . २ ९ / ०२ / २०३३ अन्वये भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
मधील कलम ४३ नुसार 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद 
यांजकडून 

प्रकल्पाचे नाव - जांबरखेडा को.प. ब 

जिल्हा- औरंगाबाद , ता - वैजापूर , गाव - जांबरखेडा 

आधिसूचना -३ 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ 

( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

पहा नियम क्र . ३.०० 


भाग १ - पुरवणी 


पत्र क्र . चि . शाखा / 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५ कलम ५.०० , ६.०० व ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , सहकारी पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सुरज नानासाहेब शिंदे , जिल्हा जलसंधारण 
आधिकारी , मृद व जलसंधारणविभाग , औरंगाबाद . खालीलप्रमाणे पाणी 


/ सन २०२३ . 


( प्रविण फुलारी ) 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , अहमदपूर . 


वापर संस्थाचे अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि 
किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , लाखणी / 
जांबरखेडा ता . वैजापुर , जि . औरंगाबाद तहसील कार्यालय वैजापूर , मृद व 
जलसंधारण उपविभाग वैजापूर व विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 


मी , सुरज नानासाहेब शिंदे , जिल्हा जलसंधारण आधिकारी , मृद व 
जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद . असेही जाहिर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणीही वैयक्तिक जमीन धारकाला किंवा कब्जेदारर यांचे 
जमीनीत पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमीनीचा सर्व धारकांवर व भोगवट धारकांवर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत प्रादेशिक जलसंधारण 
अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 


१ 


३ 


C 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


प्रकल्पाचे नाव - जांबरखेडा को प . ब 

जिल्हा - औरंगाबाद , ता - वैजापूर , गाव - जांबरखेडा 

लाभधारक शेतक - यांची यादी 

( गाव - बायगाव ) 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

बद्रीनाथ नारायण जाधव 

भगवान नारायण जाधव 


रघुनाथ एकनाथ जाधव 
विश्वनाथ दशरथ जाधव 
पारसनाथ एकनाथ जाधव 

कडुबाई दत्तात्रय नागे 

विश्वनाथ दशरथ जाधव 


रघुनाथ एकनाथ जाधव 

पारसनाथ एकनाथ जाधव 

कडुबाई दत्तात्रय नागे 


काशिनाथ महादु जाधव 
निवृत्ती शेकु जाधव 
सोपान शेकु जाधव 

कारभारी रंगनाथ जाधव 

प्रकाश भाऊसाहेब जाधव 

वाल्मीक संपत जाधव 


संपत भाऊ जाधव 
बालचंद महिपत जाधव 

रावसाहेब महिपत जाधव 

विश्वनाथ दशरथ जाधव 

भाउसाहेब भगवंता जाधव 

सोमनाथ कान्हु जाधव 

निवृत्ती शेकु जाधव 
सोपान शेकु जाधव 


नारायण रामकृष्ण जाधव 

रघुनाथ एकनाथ जाधव 


पारसनाथ एकनाथ जाधव 

कडुबाई दत्तात्रय नागे 

प्रभाकर काशिनाथ जाधव 

कारभारी रंगनाथ जाधव 

भालचंद्र महिपत जाधव 

बद्रीनाथ नारायण जाधव 
सोमनाथ कान्हु जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


०.४८ 


०.०७ 


०.३२ 


०.६० 


०.५२ 


०.४८ 


०.०५ 


०.६० 


०.५७ 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


४४ 


४६ 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

सौ . सुनिता गोरखनाथ जाधव 

कारभारी रंगनाथ जाधव 

सोपान शेकु जाधव 

निवृत्ती शेकु जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


बद्रीनाथ नारायण जाधव 

भगवान नारायण जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


विश्वनाथ दशरथ जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


रघुनाथ एकनाथ जाधव 

पारसनाथ एकनाथ जाधव 

कडुबाई दत्तात्रय नागे 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


आसाराम मारोती अधाने 

गंगाधर भावराव भोकरे 

बंडु दत्तु अघाने 

खंडू नाना चेळेकर 

रंजना प्रभाकर जाधव 
रमेश अधाने 

दत्तु 
भीमराम रामा चेळेकर 

भागवत रामा चेळेकर 

पांडू नाना चेळेकर 

दत्तु लक्ष्मण चेळेकर 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 
रावसाहेब मच्छिंद्र सोनवणे 


वाल्मिक शेकू चेळेकर 
मगन शेकू चेळेकर 

वाल्मीक शेकू चेळेकर 


मगन शेकू चेळेकर 

गोरख शेकू चेळेकर 
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 
हरीश मगन चेळेकर 


राजाराम मथाजी चेळेकर 

हौशाबाई शामराव चेळेकर 
काशाबाई म्हसू चेळेकर 
शेकु महादु चेळेकर 

गंगाधर शामराव चेळेकर 
प्रकाश म्हसु चेळेकर 

युवराज शामराव चेळेकर 


३४३ 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 

०.४ ९ 


१.११ 


०.४४ 


०.४५ 


१.७६ 


१.५८ 


०.०८ 


३४४ 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 


४७ 


४८ 


५१ 


५२ 


४ ९ / १ 


४ ९ / २ 


९ २ 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

संगीता भरत कदम 
छाया म्हसू चेळेकर 
फकिराव महादू चेळेकर 
लक्ष्मण किसन चेळेकर 


गंगाधर शामराव चेळेकर 

बाळु मन्सुब चेळेकर 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


भीमराव राधुबा 

चेळेकर 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


सुनिता गंगाधर चेळेकर 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


रामराव बबन जाधव 

गंगाधर भावराव भोकरे 
भिमराव भावराव भोकरे 


मुरलीधर सर्जेराव जाधव 

भाउसाहेब शामराव जाधव 


शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 
बंडोपंत बबनराव जाधव 

लक्ष्मण कचरु जाधव 


श्री बाळू मनसुब चेळेकर 
शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


यादव मथाजी चेळेकर 
बाळु मन्सुब चेळेकर 


राघुबा किसन चेळेकर 
नारायण रामकृष्ण 
म्हसु रामकृष्ण चेळेकर 


चेळेकर 


नाना किसन चेळेकर 
सौ . किसन चेळेकर 

शेरुपाबाई नाना चेळेकर 


भिमराव भावराव भोकरे 

रावसाहेब कचरु जाधव 

द्रोपदाबाई कचरु जाधव 
ललिता युवराज चेळेकर 
गणेश भीमराव भोकरे 
आसाराम माणिक बारसे 


लक्ष्मण कचरु जाधव 

सुरेखा लक्ष्मण जाधव 


सोमनाथ कान्हु जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

क्षेत्र सी सी ए 

जमीन मालकाचे नाव 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


०.४ ९ 


०.५८ 


०.९ १ 


५.० ९ 


१.७० 


०.१० 


२.११ 


७.६ ९ 


गट 
क्रमांक 


( १ ) 

१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१० ९ 


११० 


११२ 


( २ ) 

नवनाथ रावसाहेब जाधव 

शिवनाथ रावसाहेब जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 


शेकनाथ संपत जाधव 

शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प 

भाउसाहेब भगवंता जाधव 

भास्कर हनुमंता लंबे 
रामा किसन चेळेकर 
द्रोपदाबाई कचरू जाधव 
भोकरगाव बायगाव ग्रुप 
ग्रामपंचायत तर्फे ग्रामसेवक 
रिझवाना युसुफ पठाण 


रामराव बबन जाधव 

युवराज शामराव चेळेकर 
लक्ष्मण रामचंद्र जाधव 
नारायण रामचंद्र जाधव 
मच्छिंद्र रामचंद्र जाधव 
मुरलीधर सर्जेराव जाधव 
संजय पांडुरंग जाधव 
बाळु मनसुब चेळेकर 
सुमनबाई मुरलीधर जाधव 

कारभारी भाउसाहेब जाधव 


शेखनाथ संपत जाधव 

नवनाथ रावसाहेब जाधव 
शिवनाथ राबसाहेब जाधव 
सोमनाथ कान्हू जाधव 
इंदुबाई सावळीराम जाधव 


भाग १ - पुरवणी 

क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 

०.८७ 


०.९९ 


०.८ ९ 


१.२२ 


१.१० 


०.२७ 


०.१८ 


०.१८ 


( एस . एन . शिंदे ) 

जिल्हा जलसंधारण आधिकारी , 

मृद व जलसंधारण विभाग 

औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


प्रकल्पाचे नाव - जांबरखेडा को.प. ब 

जिल्हा - औरंगाबाद , ता - वैजापूर , गाव - जांबरखेडा 

( गाव - बायगाव ) 


गट नं . 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ / १ 


४ ९ / २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


५१ 


क्षेत्र सी . सी.ए ( हे . आर ) 


०.४८ 


०.०७ 


०.२० 


०.३२ 


०.६० 


०.५२ 


०.४८ 


०.०५ 


०.६० 


०.५७ 


०.४ ९ 


१.११ 


०.४४ 


०.४५ 


१.७६ 


१.५८ 


०.०८ 


०.४ ९ 


०.५८ 


१.७० 


०.१० 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


०.९ १ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


५२ 


९ २ 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१० ९ 


११० 


११२ 


एकूण 


५.० ९ 


०.०३ 


२.११ 


७.६ ९ 


१.०१ 


०.८७ 


०.९९ 


०.८ ९ 


१.२२ 


१.१० 


०.२७ 


०.१८ 


०.१८ 


३४.११ 


३४५ 


( एस . एन . शिंदे ) 

जिल्हा जलसंधारण आधिकारी , 

मृद व जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद . 


३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


Name of Project - JAMBARKHEDAK.T.W 
Dist.Aurangabd , Tal - Vaijapur , Village - Jambarkheda 


NOTIFICATION - III MMISF ACT 2005 


( See Section 5.00 , 6.00 , 7.00 of the Act ) 


( See Rule 3.00 ) 


DB sect./ / 2023 . 


Whereas it has been decided to delineate the area 


of Operation of Water User Association ( WUA's ) on 
hydraulic basis and as per administrative 


convenience under section 6.00 and rule 3 of the 


MMISF ACT 2005 . 


I Suraj Nanasaheb Shinde , District Water 
Conservation Officer , Soil & water Conservation 

Division , Aurangabad . hereby , delineate area of 
operation of following WUA's and direct that the 
certified copy of the updated map and list of land 
holders and / or occupiers of said WUA's shall be 
displayed on the notice board of the offices of Lakhni / 
Jambarkheda Grampanchyat , Vaijapur Tahasil office , 
Soil & Water Conservation Sub - Division , Vaijapur & 
on the division office notice board publishing for 


information . 


भाग १ - पुरवणी 

an individual holder or occupier of such land and 
system of supply of water User's Association shall 
by binding on all the holders and occupiers of the 
lands under Management of Irrigation system by 


I Suraj Nanasaheb Shinde , District Water 
Conservation Officer , Soil & water Conservation 

Division , Aurangabad . hereby , declare that no water 
shall be suppplied by the Appropriate Authority to 


farmers . 


Any person affected by this notification or part thereof , 
may within thirty days the date of publication of this 
notification in the official Gadget , file and appeal before 
Regional Water Conservation Offcier , Soil and Water 
Conservation Department , Aurangabad . 


( S.N.SHINDE ) 


District Water Conservation Officer , 
Soil & Water Conservation Division 


Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

Name of Project - JAMBARKHEDAK.T.W 

Dist.Aurangabd , Tal - Vaijapur , Village - Jambarkheda 

( Village - Jambarkheda ) 


Sr. No 


1 

2 


3 


4 


LO 


6 

7 


∞0 


8 


9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


৯ 
ন 
নু 
8 
ते 
8 
ते 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 

30 

31 

32 


Gat No. 


1 


2 


3 


4 

6 

7 

9 

10 

11 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


20 

21 

22 


23 

24 

25 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


26 

27 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

35 


C.C.A ( Ha ) 


1.62 

1.30 


1.55 


1.50 

1.04 

0.22 

0.29 

0.12 

0.11 


0.38 

0.82 

0.28 

2.20 

0.56 

0.63 

0.57 

2.96 

5.43 

1.18 

8.37 

1.29 

1.05 

5.82 

4.99 


1.64 


1.64 

1.96 

2.39 


2.43 


1.66 

0.97 

0.83 


33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 


े 
¥ 
¥ 
4 
4 
 ै 
7 
8 
5 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 

52 

53 


न 7 रारा 3 


54 


55 


56 


688 
छ 


57 


58 


59 


61 

62 

63 


36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 


48 

49 


50 

85 


86 


87 

88 

89 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

104 

105 


Total 


३४७ 


4.07 

0.85 

1.15 

1.62 

3.77 

5.20 

4.74 


2.23 

3.10 

1.56 

1.60 

1.59 

1.27 

7.47 


1.73 

7.45 

3.67 

6.68 

7.13 

3.43 

3.06 

1.68 

1.37 

0.90 

0.74 

0.68 

0.61 

0.34 

0.07 

0.56 

0.57 


138.69 


( S.N.SHINDE ) 

District Water Conservation Officer , 
Soil & Water Conservation Division 
Aurangabad . 


३४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 

Name of Project - JAMBARKHEDAK.T.W 


Dist . Aurangabd , Tal - Vaijapur , Village - Jambarkheda 

( Village - Baigaon ) 

Gat No. 


Sr. No 


1 


2 


3 


4 


LQ 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


1 


2 


3 


4 


5 


LO 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


44 


45 


46 


47 


48 


49/1 


49/2 


51 


52 


92 


C.C.A ( Ha ) 


0.48 


0.07 


0.20 


0.32 


0.60 


0.52 


0.48 


0.05 


0.60 


0.57 


0.49 


1.11 


0.44 


0.45 


1.76 


1.58 


0.08 


0.49 


0.58 


1.70 


0.10 


0.91 


5.09 


0.03 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


112 


Total 


भाग १ - पुरवणी 


2.11 


Aurangabad 


7.69 


1.01 


0.87 


0.99 


0.89 


1.22 


1.10 


0.27 


0.18 


0.18 


( S.N.SHINDE ) 


34.11 


District Water Conservation Officer , 

Soil & Water Conservation Division 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


प्रकल्पाचे नाव - जांबरखेडा को प . ब 

जिल्हा - औरंगाबाद , ता - वैजापूर , गाव - जांबरखेडा 

( गाव - जांबरखेडा ) 


गट नं . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


२४ 


क्षेत्र सी . सी . ए ( हे . आर ) 


१.६२ 


१.३० 


१.५५ 


१.५० 


१.०४ 


०.२ ९ 


०.१२ 


०.११ 


०.३८ 


.८२ 


०.२८ 


२.२० 


०.५६ 


०.६३ 


०.५७ 


२.९ ६ 


५.४३ 


१.१८ 


८.३७ 


१.२ ९ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 

, 


१.०५ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 

८५ 


५.८२ 


४.९९ 


१.६४ 


१.६४ 


१.९ ६ 


२.३ ९ 


२.४३ 


१.६६ 


०.९ ७ 


०.८३ 


४.०७ 


०.८५ 


१.१५ 


१.६२ 


३.७७ 


५.२० 


४.७४ 


२.२३ 


३.१० 


१.५६ 


१.६० 


१.५ ९ 


१.२७ 


७.४७ 


१.७३ 


७.४५ 


३४ ९ 


( एस . एन . शिंदे ) 

जिल्हा जलसंधारण आधिकारी , 

मृद व जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद . 


३५० 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७ 


५८ 


५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 


१०४ 


१०५ 


एकूण 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 


३.६७ 


६.६८ 


७.१३ 


३.४३ 


३.०६ 


१.६८ 


१.३७ 


०.९ ० 


०.७४ 


०.६८ 


०.६१ 


०.३४ 


०.०७ 


०.५६ 


०.५७ 


१३८.६ ९ 


( एस . एन . शिंदे ) 

जिल्हा जलसंधारण आधिकारी , 

मृद व जलसंधारण विभाग , औरंगाबाद . 


गट 

क्रमांक 

( १ ) 


१ 


ॐ 


६ 


117 


७ . 


प्रकल्पाचे नाव - जांबरखेडा को प . ब 

जिल्हा - औरंगाबाद , ता - वैजापूर , गाव - जांबरखेडा 

लाभधारक शेतक - यांची यादी 

( गाव - जांबरखेडा ) 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

भानुदास आसाराम लंबे 
शकुंतला वसंत घुमे 
मच्छिंद्र जयवंता लंबे 
काकासाहेब सांडू चेळेकर 
रेणुका जालींदर कारभार 
रमेश आसाराम लंबे 
किरण भानुदास लंबे 


गोरखनाथ काशीनाथ बारसे 
बाबासाहेब तुकाराम लंबे 
नारायण भिकाजी 


शिलाबाई भागीनाथ लब 

निर्मला विलास लंबे 

मंगला भारत लंबे 


आसराबाई आन्ना 
शिवनाथ विश्वनाथ 


आशाबाई बाबुराव 
सुमनबाई नाना लंबे 


सुनील नाना लंबे 

ताराबाई आबासाहेब बोर्डे 

संगीता संभाजी डिके 
उषा कारभारी लंबे 
उमेश कारभारी लंबे 


भाग १ - पुरवणी 


मंदाबाई लक्ष्मण बारसे 
कल्याण हनुमंता लंबे 
पंचफुल पतिगराव मुठ्ठे 
भागीरथ हनुमंता लंबे 
भास्कर हनुमंता लंबे 
राजेंद्र आप्पा लंबे 
लताबाई सुभाष साळुंके 
विजय आप्पा लंबे 
शेवताबाई आप्पा लंबे 
संतोष आप्पा लंबे 
सिंधुबाई मच्छिद्र बारगळ 

अलकाबाई अंबादास सरोवर 

सोनुबाई राजाराम बारसे 

राजाराम बाबुराव बारसे 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


१.६२ 


१.३० 


१.५५ 


१.५० 


१.०४ 


०.२२ 


०.२ ९ 


औरंगाबाद विभाग 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६ - १२ , २०२३ चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

मिरा राजेंद्र जाधव 

बाबासाहेब जगन्नाथ बारसे 


आकाश राजेंद्र जाधव 

मिरा राजेंद्र जाधव 

शितल राजेंद्र जाधव 


लक्ष्मण काशिनाथ बारसे 

ताराबाई आबासाहेब बोर्डे 

कमलबाई एकनाथ बारसे 


लक्ष्मण काशिनाथ बारसे 
कमलबाई एकनाथ बारसे 


आसाराम माणिक बारसे 
उमेश कारभारी लंबे 


सुनील नाना लंबे 
इंदुबाई धोंडीराम बारसे 

दादासाहेब धोंडीराम बारसे 

काकासाहेब धोंडीराम बारसे 


अलकाबाई अंबादास सरोवर 

आशाबाई मच्छिंद्र लंबे 

आसाराम गोविंदा लंबे 

मच्छिंद्र जयवंता लंबे 


धुपीनाथ आसाराम बारसे 
जनार्धन आसाराम बारसे 
देविदास उत्तम नागे 
सुजाता साहेबराव दिवेकर 
मोहनाबाई छगन कंदे 


लक्ष्मण काशिनाथ बारसे 
ताराबाई आबासाहेब बोर्डे 
आलका निवृत्ती बारसे 


गंगूबाई असाराम 
रावसाहेब नामदेव 


बाळू नामदेव 
प्रभु नामदेव 


आसाराम माणिकराव बारसे 

इंदुबाई धोंडीराम बारसे 

दादासाहेब धोंडीराम बारसे 

काकासाहेब धोंडीराम बारसे 


क्षेत्र सी सी ए 
( हे . आर ) 
( ३ ) 

०.१२ 


०.११ 


०.३८ 


०.८२ 


०.२८ 


२.२० 


०.५६ 


०.६३ 


०.५७ 


२.९ ६ 


गट 
क्रमांक 


( १ ) 


४ 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


, 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

धुपीनाथ आसाराम बारसे 

जनार्धन आसाराम बारसे 
निवृत्ति मच्छिंद्र बारसे 
ज्ञानेश्वर मच्छिंद्र बारसे 
धुपीनाथ आसाराम बारसे 
जनार्दन आसाराम बारसे 

मिराबाई राजेंद्र जाधव 

रेणुका सुरेश बारसे 
ज्योती सुरेश बारसे 
जयश्री बाबासाहेब बारसे 


सुरेश जगन्नाथ बारसे 

भागीरथीबाई जगन्नाथ बारसे 

बाबासाहेब जगन्नाथ बारसे 

जगन्नाथ देवराव बारसे 


माणिकराव भीका लंबे 


प्रभाकर कचरु लंबे 

नंदाबाई जणार्धन लंबे 


मन्सुब दादा बारसे 
लक्ष्मण विनायक 
धुपीनाथ आसाराम बारसे 

जनार्दन आसाराम बारसे 


कांताबाई मन्सुब बारसे 
रामेश्वर मन्सुब बारसे 
प्रतिभा लक्ष्मण बारसे 


कौशाबाई बाबुराव जगताप 
खंडू संपत लंबे 

रंजना नारायण शेजुळ 
किशोर बाबुराव जगताप 


खंडू संपत लंबे 
जिजाबाई खंडू लंबे 


आकाश संतोष लंबे 

सिंधुबाई संतोष लंबे 
सुयोग संतोष लंबे 

गयाबाई अंबादास लंबे 


३५१ 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( 3 ) 

५.४३ 


१.१८ 


८.३७ 


१.२ ९ 


१.०५ 


५.८२ 


४.९९ 


१.६४ 


१.६४ 


१.९ ६ 


३५२ 


गट 

क्रमांक 

( १ ) 

३० 


३१ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

मच्छिंद्र जयवंता लंबे 

संतराम जयवंता लंबे 

जयवंता दशरथ लंबे 

रंजना संतराम लंबे 


गोरखनाथ पांडूरंग लंबे 

विजय गोरखनाथ लंबे 


आसाराम गोविंदा लंबे 

जिजाबाई सुदाम लंबे 

रामनाथ सुदाम लंबे 

आशाबाई मच्छिंद्र लंबे 
प्रदीप मच्छिंद्र लंबे 
अनुसाबाई जयवंता लंबे 

सुशीला रामेश्वर लंबे 

प्रयागाबाई प्रकाश लंबे 

आशाबाई मच्छिंद्र लंबे 


भागीनाथ बळवंता लंबे 

विलास बळवंता लंबे 

भारत बळवंता लंबे 


राजु दत्तात्रय लंबे 
संजय दत्तात्र्य लंबे 


दिलीप आसाराम अजमेरा 
पुष्पा अनिल कटारिया 
मिना राजेंद्र काला 
ज्योती धन्नालाल झांजरी 
नीता प्रकाश बडजाते 
किरण कैलास पांडे 

नीलम बिपिनी पाटणी 


धनश्याम निवृत्ती बारसे 
अलका निवृत्ती 
कौसाबाई मच्छिंद्र 


कैलास रघुनाथ लंबे 
दिपक रघुनाथ लंबे 
शाहू रघुनाथ लंबे 
सोन्याबापू रघुनाथ लंबे 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 


क्षेत्र सी सी ए 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


२.३ ९ 


२.४३ 


१.६६ 


०.९ ७ 


०.८३ 


४.०७ 


०.८५ 


१.१५ 


१.६२ 


३.७७ 


५.२० 


४.७४ 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 

४३ 


B 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

शोभाबाई लक्ष्मण जगताप 

संजय लक्ष्मण जगताप 

बाळू लक्ष्मण जगताप 
अनिल लक्ष्मण जगताप 
संजय लक्ष्मण जगताप 
बाबासाहेब कारभारी जगताप 


घपताबाई शेषराव जगताप 
बाबासाहेब कारभारी जगताप 
अशोक शेषराव जगताप 

जिजाबाई खंडू लंबे 

कृष्णबाई जगन्नाथ लंबे 


जगन्नाथ अंबादास लंबे 


नारायण राजाराम शेजुळ 

बाळू राजाराम शेजुळ 


कल्याण हनमंता लंबे 

लक्ष्मण नाथ चिकने 
अशोक शेषराव जगताप 
घपताबाई शेषराव जगताप 

शारदा गोरखनाथ बारसे 
लताबाई कल्याण लंबे 
श्रीराम कल्याण लंबे 
आप्पाराव हनुमंता लंबे 
राजेंद्र आप्पाराव लंबे 
विजय आप्पाराव लंबे 
संतोष आप्पाराव लंबे 
बाबासाहेब लक्ष्मन चिकणे 
अमोल लक्ष्मण बारसे 

किशोर बाबुराव जगताप 
वाल्मिक बाजीराव बारसे 


सौ . चंद्रकलाबाई बबनराव आधाने 

बाळु नामदेव बारसे 

रावसाहेब नामदेव बारसे 
एकनाथ विश्वनाथ बारसे 
अंकुश रावसाहेब बारसे 
ताराबाई रावसाहेब बारसे 
रामराव विश्वनाथ बारसे 


प्रभु नामदेव बारसे 

संगिता बाळु बारसे 

ताराचंद माणिकचंद अजमेरा 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


२.२३ 


३.१० 


१.५६ 


१.६० 


१.५ ९ 


१.२७ 


७.४७ 


९ .७३ 


औरंगाबाद विभाग 


गट 

क्रमांक 

( १ ) 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

धरमचंद माणिकचंद अजमेरा 

मिराबाई प्रभु बारसे 

ज्ञानेश्वर अशोक बारसे 

मनिषा ज्ञानेश्वर बारसे 


अलकाबाई अंबादास सरोवर 
तुकाराम शाईनाथ बारसे 
रामराव विठ्ठल पोपळघट 
सखाहरी साईनाथ बारसे 
संदीप अंबादास सरोवर 
बाजीराव राजाराम बारसे 
बाळु नामदेव बारसे 
देविदास उत्तम नागे 

सौरभ बाळासाहेब बारसे 

संतोष सखाहरी बारसे 


इंदुबाई उत्तम बारसे 

वैशाली बाळासाहेब बारसे 


प्रभु नामदेव बारसे 

बाळु नामदेव बारसे 

बारसे 

संगिता बाळु 
मिराबाई प्रभु बारसे 


मोहम्मद फईम मोहम्मद खाजा 

भगवान नारायण जाधव 

बद्रीनाथ नारायण जाधव 


काकासाहेब भुंजगराव लंबे 
भुंजगराव गिरजाबा लंबे 
भिका शाईनाथ बारसे 
कारभारी बाबुराव बारसे 

राजाराम बाबुराव बारसे 
रामहरी शाईनाथ बारसे 


रामहरी शाईनाथ बारसे 

परीगाबाई भुजगराव लंबे 
ज्ञानेश्वर भुजगराव लंबे 

गणेश रामहरी बारसे 
जाकेराबी शेखलाल शेख 

शेखलाल छम्मुभाई शेख 
वैशाली अनिलकुमार बारसे 
आप्पासाहेब राजाराम बारसे 
दत्तु राजाराम बारसे 


क्षेत्र सी सी ए 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


७.४५ 


३.६७ 


६.६८ 


७.१३ 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 

८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ४ 


९ ५ 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

रेखा कन्हैयालाल कंदे 

विशाल कन्हैयालाल कंदे 
रश्मी कन्हैयालाल कंदे 
केदार कन्हैयालाल कंदे 
गोरखनाथ पांडुरंग लंबे 
साहेबराव बाबुराव बारसे 


दत्तु राजाराम बारसे 
रमेश मगन कंदे 
विनायक पांडुरंग लंबे 
संतराम जयवंता लंबे 
उध्दव गंगाधर पवार 
वसंत गंगाधर पवार 
नारायण गंगाधर पवार 
रेखा कन्हैयालाल कंदे 
विशाल कन्हैयालाल कंदे 

केदार कन्हैयालाल कंदे 

अनिता रमेश कंदे 

अजय रमेश कंदे 

शैलेश रमेश कंदे 


भगवान बबन चेळेकर 

लक्ष्मण बबन चेळेकर 
काकासाहेब सांडू चेळेकर 


इंदुबाई अंबादास लंबे 

जन्याबाई राजाराम शेजूळ 
गोरखनाथ पांडुरंग लंबे 
रमेश मगन कंदे 
रामदास परसराम लंबे 


खंडू संपत लंबे 

पूजा ज्ञानेश्वर शिंदे 


गोरखनाथ पांडूरंग लंबे 
आसाराम गोंविद लंबे 
मुक्ताबाई नानासाहेब गायकवाड 

विनायक पांडूरंग लंबे 

प्रशांत मच्छिंद्र लंबे 

प्रकाश विनायक लंबे 


प्रभाकर कचरु लंबे 
सचिन जनार्दन लंबे 


रामेश्वर मनसुख बारसे 
संतोष विश्वनाथ लंबे 


३५३ 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


३.४३ 


३.०६ 


१.६८ 


१.३७ 


०.७४ 


३५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गट 
क्रमांक 

( १ ) 

९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 


१०४ 


१०५ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 


जमीन मालकाचे नाव 


( २ ) 

मालनबाई कचरु मोरे 

मिराबाई नारायण लंबे 


नारायण भिका लंबे 

बाळू राजाराम शेजुळ 


उषाबाई बाळू शेजुळ 
आसाराम गोविंद लंबे 

मुक्ताबाई नानासाहेब गायकवाड 


उषाबाई बाळू शेजुळ 
इंदुबाई अंबादास लंबे 

खंडू संपत लंबे 


रघुनाथ शंकर लंबे 

संजय दत्तात्र्य लंबे 

शेषराव भावराव जगताप 


क्षेत्र सी सी ए 

( हे . आर ) 

( ३ ) 


०.६१ 


०.३४ 


०.५६ 


०.५७ 


( एस . एन . शिंदे ) 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , 
मृद व जलसंधारण विभाग 
औरंगाबाद 


भाग १ - पुरवणी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ६ गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६-२२ , शके १ ९ ४५ 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


आयुक्त तथा प्रशासक महानगरपालिका औरंगाबाद 
औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) , 
२०२१ नियमांमधील सुधारणेस मान्यता देण्याबाबत . 
नगर विकास विभाग 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय क्रमांक : - औमपा -२०२३ / प्र.क्र .६ / नवि -२४ , 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 

मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - १५ फेब्रुवारी , २०२३ 

वाचा : - १ ) शासन निर्णय क्र . औमपा -२०१५ / प्र.क्र .२१० / ( भाग -२ ) / नवि 
२४ , दि .२६.०८.२०२१ 

२ ) आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र दि .३०.१२.२०२२ 


औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमास संदर्भ क्र .१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे . सदर सेवाप्रवेश नियमात 
लिपीक - टंकलेखक या पदासाठी कायमस्वरुपी संवर्ग बदली ५ % मध्ये फक्त 
वाहन चालक या पदाचा समावेश करण्यात आलेला आहे . तर , कनिष्ठ 
अभियंता ( स्थापत्य ) , विदयुत पर्यवेक्षक , सहाय्यक नगररचनाकार व स्वच्छता 
निरीक्षक या पदांच्या नेमणूकीची अर्हता ही १०० टक्के नामनिर्देशन / सरळसेवेने 
दर्शविलेली आहे . त्यामुळे त्या संवर्गापेक्षा कनिष्ठ संवर्गातील इतर कर्मचा 
यांना पदोन्नतीची संधी राहिलेली नाही . यामुळे या पदांच्या अर्हता व नेमणूकीच्या 
पध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी 
संदर्भ क्र . २ अन्वये शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे . 


२ ) आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका यांचा प्रस्ताव तसेच या 
विभागामार्फत महानगरपालिकेंकरिता तयार करण्यात आलेले मॉडेल सेवा 
प्रवेश नियम , २००८ विचारात घेऊन संदर्भीय दि .२६.०८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट -२ ” मध्ये नमूद उक्त पदांच्या नेमणूकीकरीता 

औ भाग १ अ -६ 


१५ 


[ किंमत : 0.00 रुपये 


अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय 


संदर्भीय दि .२६.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयासोबतच्या " परिशिष्ट 
२ ” मध्ये , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ च्या कलम ४५४ , 
४५५ व ४६५ ( १ ) ( ला ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , औरंगाबाद महानगरपालिका 
सेवाप्रवेश नियमात लिपीक - टंकलेखक , कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) , विदयुत 
पर्यवेक्षक व स्वच्छता निरीक्षक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात दर्शविलेल्या 
संदर्भीय क्र .१ च्या शासन निर्णयामधील “ परिशिष्ट -२ ” मध्ये सुधारणा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . सदर सुधारीत “ परिशिष्ट -२ अनुसुची - 
अ ” मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


२. या नियामावलीस “ औरंगाबाद महानगरपालिका सुधारित सेवा ( सेवा 
प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम २०२१ “ असे संबोधण्यात यावे . 

३. सदर सुधारित नियमावली आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका 
यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात प्रसिध्द करावी . हे नियम शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पुर्तता आयुक्त , औरंगाबाद 
महानगरपालिका यांनी करावयाची आहे . 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१५१८२२५११३२५ असा 
आहे . हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 

( विद्या हम्पय्या ) 

उप सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


१६ 


से . प्र . 
नियम . 

अ.क्र . 


७ . 


२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र १६ - २२ , शके १ ९ ४५ 
ते 

डुं 


पदनाम 


लिपीक 

टंकलेखक 


कनिष्ठ 

अभियंता 

( स्थापत्य ) 


नेमणुकीची पध्दत व 
टक्केवारी ( नामनिर्देश / 
पदोन्नती / 

प्रतिनियुक्ती ) 


“ परिशिष्ट- २ अनुसुची - अ " 

औरंगाबाद महानगरपालिका सुधारीत सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२३ 

सेवा प्रवेश नियमानुसार 

प्रस्तावित सुधारणा 


4 % 


कायमस्वरुपी संवर्ग बदलीने महानगरपालिकेच्या 


नेमणुकीच्या पध्दती व 
अर्हता 


नामनिर्देशन १०० % 


आस्थापनेवरील वाहन 
चालक पदावर किमान ३ 
वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या 

व नामनिर्देशनासाठी अर्हता 
धारण करणा - या तसेच 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 

असणा - या कर्मचा - याची 

एकत्रित सेवाज्येष्ठता व 

गुणवत्तेच्या आधारे 

कायमस्वरुपी संवर्ग 


बदलीने नियुक्ती करता 

येईल 


ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान 


नेमणुकीची पध्दत व 
टक्केवारी ( नामनिर्देश / 

पदोन्नती / 
प्रतिनियुक्ती ) 


आवश्यक 


कायमस्वरुपी संवर्ग बदलीने 


अ ) मान्यताप्राप्त विदयापीठाची नामनिर्देशन ७५ % 

स्थापत्य 

( civil ) 
अभियांत्रिकी शाखेची पदवी . 


५ % 


भाग १ अ पुरवणी 


पदोन्नती २५ % 


नेमणुकीच्या पध्दती 

व नेमणुकीची अर्हता 


महानगरपालिकेच्या 

आस्थापनेवरील वाहन चालक 

पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा 


पुर्ण झालेल्या व 

| नामनिर्देशनासाठी अर्हता 


धारण करणा - या तसेच 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 


असणा - या कर्मचा - याची 

एकत्रित सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे 

कायमस्वरुपी संवर्ग बदलीने 


नियुक्ती करता येईल तथापि , 
वाहन चालक संवर्गातून 

उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
पदोन्नतीने नियुक्ती करता 

येईल . 


अ ) मान्यताप्राप्त विदयापीठाची 

स्थापत्य ( Civil ) अभियांत्रिकी 
शाखेची पदवी . 


ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान | 

आवश्यक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 

सहाय्यक / अतिक्रमण 

निरीक्षक संवर्गातील 

किमान ३ वर्षाची सेवा पुर्ण 

झालेल्या व कनिष्ठ 

अभियंता व्यावसायीक 

परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 


कर्मचा - यांमधून 

सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती 
करता येईल . 


औरंगाबाद विभाग 

से . प्र . 


नियम 


अ.क्र . 


३० . 


५० . 


पदनाम 


विदयुत 
पर्यवेक्षक 


स्वच्छता 
निरिक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ६-१२ , २०२३ : चैत्र , १६ २२ , शके १ ९ ४५ 

- 

सेवा प्रवेश नियमानुसार 


नेमणुकीची पध्दत व 
टक्केवारी ( नामनिर्देश / 

पदोन्नती / 
प्रतिनियुक्ती ) 


नामनिर्देशन १०० % 


नामनिर्देशन / 
सरळसेवा १०० % 


नेमणुकीच्या पध्दती व 
अर्हता 


संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम 

पुर्ण व तदनंतर एन . सी . 

टी . व्ही . टी . चे प्रमाणपत्र 

आवश्यक 


अ ) मान्यताप्राप्त विदयापीठाची नामनिर्देशन ७५ % 
विदयुत ( Electrical ) 
अभियांत्रिकी शाखेची पदविका 
किंवा महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळाची शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा ( s.s.c ) उत्तीर्ण , 
शासनमान्य औदयोगिक 


ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान 


आवश्यक 


मान्यताप्राप्त 

अ ) 
विदयापीठाची पदवी 
ब ) स्वच्छता निरीक्षक 
पदविका उत्तीर्ण 

क ) मराठी भाषेचे ज्ञान 

आवश्यक 


नेमणुकीची पध्दत व 
टक्केवारी ( नामनिर्देश / 


पदोन्नती / 

प्रतिनियुक्ती ) 


पदोन्नती २५ % 


नामनिर्देशन ५० % 


प्रस्तावित सुधारणा 


खातेअंतर्गत परीक्षा 
निवडीने ५० % 


१७ 


नेमणुकीच्या पध्दती 
व अर्हता 


अ ) मान्यताप्राप्त विदयापीठाची 
विदयुत ( Electrical ) 
अभियांत्रिकी शाखेची पदविका 
किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
( s.s.c ) उत्तीर्ण , शासनमान्य 

औदयोगिक संस्थेचे तारतंत्री 

अभ्यासक्रम पुर्ण व तदनंतर 
एन . सी . टी . व्ही . टी . चे 

प्रमाणपत्र आवश्यक 


ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान 


आवश्यक 


विदयुत लाईनमन ( तारमार्गतंत्री 
विदयुत ) संवर्गातील किमान ३ 
वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या व 
विदयुत पर्यवेक्षक परीक्षा उत्तीर्ण 
असलेल्या 
कर्मचा - यांमधून सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्ती करता येईल . 


अ ) मान्यताप्राप्त विदयापीठाची 
पदवी 


ब ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका 
उत्तीर्ण 

क ) मराठी भाषेचे ज्ञान 

आवश्यक 


नामनिर्देशनासाठीची अर्हता 
धारण करणा - या औरंगाबाद 
महानगरपालिकेच्या चतुर्थश्रेणी 
संवर्गातील कर्मचा - यांमधून 
सरळसेवेने भरती करावयाच्या 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
निवड करता येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


